मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांच्या 
अधिपत्याखालील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२१/प्र.क्र.६८/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०१ ऑक्टोबर, २०२१ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२१/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 
दि. १९ मार्च, २०२१. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. १० ऑगस्ट, २०२१. 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे 
दि.२४ ऑगस्ट, २०२१ रोजीचे पत्र. 
४ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद यांचे 
दि.०९ ऑगस्ट, २०२१ रोजीचे पत्र. 
५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांचे 
दि.२० सप्टेंबर, २०२१ रोजीचे पत्र. 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद यांचे 
दि.२३ सप्टेंबर, २०२१ रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय -: 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद; अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद 
यांच्याकडील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, २०२१ ते ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 
२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
नांदेड; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखाळील पुढील 
विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या 
अधीन राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२१ पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी 
देत आहे. 


कार्यालयाचे नाव नियमित अस्थायी | जिल्हा परिषद | रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील पदे | आस्थापनेवरील 
पदे पदे 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक | १९ शिक Ll 

बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

औरंगाबाद 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२१/प्र.क्र.६८/प्रशासन-१ 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | ७८८ ०७ १३३ 
बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | ८८६ १४ १३१ 
बांधकाम मंडळ, नांदेड 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | १११३ १२ ९६ 
बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद 


३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला 
आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 
४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९- 
सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रश्ञासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) या 


लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क. दि. १० ऑगस्ट, 2029 या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००११७१५४०१९१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१ 
2. महालेखापाल-१ 
३.महालेखापाल -२ 
४.महालेखापाल -२ 
५.वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय, मुंबई. 
६.वित्त विभाग (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 


eee eee 


(लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


Vikram Nivrutti 
Dhamal 


(वि. नि. 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 
|: ८4४, o=Government f Mahi htr Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Mahi hi 
2,5.4.20=23b2f1b1fd914a87080cb687 12dbSefd17f65e69 
fe1d3274a32de69eb6a25, 
I ber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb 
570cfdf5a52755adfefs 1 ed380b836, Vikram 


Date: 2021.10.01 17:16:30 +05'30' 


ढमाळ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


७.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
८.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 

९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड 
१०.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२१/प्र.क्र.६८/प्रशासन-१ 


११.कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, अहमदनगर 

१२.संबंधित कोषागार / उप कोषागार अधिकारी 

१३.कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. कार्यासन अधिकारी, प्रशासन- १, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


